भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकाऱ्यांची 
पदोन्नतीने पदस्थापना... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः आयपीएस-१४१५/प्र.क्र.३२०/पोल-१ 
गृह विभाग, २ रा मजला, मंत्रालय, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक: २८ जुले, २०१६ 


शासन आदेठा- 


महाराष्ट्र पोळीस ( सुधारणा ) अधिनियम, २०१४ च्या कलम २२(न)(२) च्या तरतुदीनुसार 


सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या पूर्वमान्यतेने भारतीय पोलीस सेवेतील खाली नमूद केलेल्या अधिकाऱ्यांना विशेष 


पोलीस महानिरीक्षक पदावर पदोन्नती देण्यात येत असून पदोन्नतीनंतर त्यांची पदस्थापना त्यांच्या 


नावासमोर दर्डाविलेल्या ठिकाणी करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. | अधिका-यांचे नाव सध्याच्या TAU re बदलीनंतरची पदस्थापना 
ठिकाण 
| . श्री. चंद्ररोखर दैठणकर, | अपर पोलीस आयुक्‍त, । संचालक, राज्य गुप्तवार्ता प्रबोधिनी, 
भापोसे नागपूर शहर (बदली पुणे. 
आदेझाधीन) 
२. | at. सी.एच. वाकडे, अपर पोलीस आयुक्‍त  । पोलीस महानिरीक्षक (तुरुंग), 
भापोसे (गुन्हे), पुणे शहर मुख्यालय, पुणे. 
2. उपरोक्त अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीच्या ठिकाणी हजर होण्यासाठी नियंत्रक अधिकारी यांनी 


तात्काळ कार्यमुक्त करावे व संबंधित अधिकारी यांनी बदलीच्या ठिकाणी रुजू होऊन तसा अहवाल 


शासनास सादर करावा. 


शासन आदेश क्रमांकः आयपीएस-१४१५/प्र.क्र.३२०/पोल-१ 


>> सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६०७२८१ २३१७१५१५२९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Digitally signed by Kailas Arjun 


Ka | as Soe Kailas Arjun Gaikwad, 
A ति द =IN,S= espa रत = 
iovernment jaharashtra, 
A ee 
(कैलास गायकवाड) 
उप सचिव, गृह विभाग 


प्रति, 
महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


प्रत, 

१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.राज्यमंत्री, गृह (शाहरे/ ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मुख्य सचिव यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

४. अ.मु.स.(गृह) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. प्रधान सचिव (अ. व सु.) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. अपर पोलीस महासंचालक तथा तुरुंग महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

८. आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, मुंबई. 

९. संचालक, राज्य गुप्तवार्ता प्रबोधिनी, पुणे. 

१०.पोलीस आयुक्त, नागपूर हहर. 

११.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१ / २, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर. 
१२.संबंधित अधिकारी. 

१३.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

११.सहाय्यक संचालक, भापोसे कक्ष, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. निवड नस्ती, 


A) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


